RNINo . MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ५० ] 


शुक्रवार , एप्रिल २३ , २०२१ / वैशाख ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ११२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ एप्रिल २०२१ . 


आदेश 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ आणि १ ९ ६७ . 

क्रमांक कृबास -०१२० / प्र.क्र .१ ९ / २१ - स . - ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने घोषित केलेला साथीचा रोग 
( Pandemic ) कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) मुळे जगभर उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता , कोरोना विषाणुचा संसर्ग 
टाळण्यासाठी राज्यात दिनांक २३ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन सुरू होता . कोरोनाचा विषाणुचा संसर्ग टाळण्यासाठी असलेल्या 
अनेक उपायांत Social Distance पाळणे महत्त्वाचे व आवश्यक असल्यामुळे , राज्यातील ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या 
संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत अशा कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका वाचा 
क्र . १ येथील आदेशानुसार वेळोवळी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत . कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी राज्याचा प्रबळ 
अंमलबजावणी सुरू आहे . परंतु , साथीचा रोग आटोक्यात येण्यास आणखी अवधी लागणार असल्याने कृषि उत्पन्न बाजार 
समित्यांच्या निवडणुका दिनांक २४ जानेवारी २०२१ पासून ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले आहेत . आणि सदर 
आदेशाची मुदत दिनांक २३ एप्रिल २०२१ रोजी समाप्त होत आहे 

ज्याअर्थी , कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीकरीता ग्रामपंचायत सदस्य आणि कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशिय सहकारी 
संस्था येथून निवडून आलेले सदस्य हे मतदार आहेत , अशा राज्यातील बाजार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशिय 
सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका वाचा क्र . ०२ येथील आदेशानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत कोविड -१ ९ चा संसर्ग वाढत 
असल्याच्या कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत . त्यामुळे कृषि पतसंस्था व बहुउद्देशिय सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका 
झाल्यानंतरच बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे उचित होणार आहे ; 

ज्याअर्थी , मार्च , २०२१ पासून राज्यात कोविड -१ ९ चा दररोज वाढत असलेला प्रादुर्भाव व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढत 
असलेली रुग्णांची संख्या विचारात घेऊन , कोविड -१ ९ चा प्रभाव कमी करण्यासाठी वाचा क्र . ०३ येथील आदेशानुसार 
“ Break the chain ” अंतर्गत राज्यात कलम १४४ लागु करून काही अंशी लॉकडाऊनची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे , 
अशा परिस्थितीत राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत घेणे उचित होणार नाही ; 

( १ ) 
भाग चार - ब - ११२-१ 


לל 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल २३ , २०२१ / वैशाख ३ , शके १ ९ ४३ 


८८ 


" 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ ( यानंतर APMC Act , 1963 
असा उल्लेख आहे ) मधील कलम १४ ( ३ - अ ) नुसार कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणास्तव कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या 
निवडणुका १ वर्षापर्यंत पुढे ढकलण्याचे अधिकार शासनास आहेत . या तरतुदीनुसार आतापर्यंत १ वर्षापर्यंत निवडणुका वाचा क्र . १ 
येथील आदेशानुसार पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत . परंतु , APMC Act , 1963 च्या कलम ५ ९ नुसार , APMC Act , 1963 
मधील कोणत्याही उपबंधातून बाजार समित्यांना सूट देण्याचा शासनास अधिकार आहे . त्यामुळे या प्राप्त अधिकारानुसार कोरोना 
विषाणू ( कोविड -१ ९ ) मुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता , सध्या विषाणुचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यात प्रबळ 
अंमलबजावणी सुरू आहे . त्यामुळे APMC Act , 1963 च्या कलम १४ ( ३ - अ ) मध्ये शिथीलता देऊन , बाजार समित्यांच्या 
निवडणुका आणखी पुढे ढकलणे आवश्यक झाल्याची शासनाची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ मधील कलम ५ ९ च्या तरतुदीअन्वये प्राप्त 
अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे असे आदेश देत आहे की : 


( १ ) ज्या कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका नियत झाल्या आहेत व ज्या प्रकरणी 
मा.उच्च / मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे विवक्षित आदेश दिले आहेत , अशा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या वगळून , 
राज्यातील इतर कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका दिनांक २४ एप्रिल २०२१ पासून आणखी 
०६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहेत . 

( २ ) या आदेशाच्या दिनांकास ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संचालक मंडळे कार्यरत आहेत , परंतू वरील 
मुदतवाढीच्या कालावधीत ज्या संचालक मंडळाची मुदत ( Term ) संपणार आहे , अशा संचालक मंडळांविरुद्ध 
अनियमिततेबाबत तक्रारी आहेत व अशा तक्रारीनुसार प्रत्यक्ष चौकशी सुरु करण्यात आली आहे , अशी संचालक मंडळे 
वगळून इतर संचालक मंडळांना , निवडणुका पुढे ढकलण्याचा म्हणजेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे तथापि , अशा संचालक मंडळांना , त्यांचा ०५ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच्या पुढील लगतच्या दिनांकापासून , 
मुदतवाढ 

मिळाल्याच्या दिनांकापर्यंत कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही , त्यांना फक्त अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम 


पहाता येईल . 


( ३ ) सदर आदेशाच्या दिनांकास , ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळ 
कार्यरत आहेत , त्या प्रशासक किंवा अशासकीय प्रशासक मंडळास दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


का . गो . वळवी , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJISUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


